राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खाजगी 
भागीदारी तत्वावर एकात्मिक कृषी विकासाच्या 
(PPP-IAD) प्रकल्पांतर्गत पुरवठा साखळीसह फळे आणि 
भाजीपाला ग्रेडींग, Ber व असेप्टीक प्रक्रिया प्रकल्प 
सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्यास व रु. ३.२५ कोटी 
अर्थसहाय्य मंजुरीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राकृवि-२०२०/प्र.क्र.१९६/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ:-१. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या २८ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- 

शासन पत्र जाक्र. NO RKV-0920/C.R. 98/98-A, Date-98/03/2020 

2. संचालक, महाराष्ट्र राज्य फळोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे जा.क्र. मराफऔवमं 
/का.व्य/पीपीआयएडी/१३६८४/२०२०, दि.०४/०६/२०२० चे पत्र. 

३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे जा.क्र. मराफऔवमं 
/का.व्य./कां.चा./२०१६७/२०२०, दि.२६/०८/२०२० चे पत्र. 

४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे जा.क्र. मराफऔवमं 
/का.व्य./कां.चा./२३५७७/२०२०, दि.२५/०९/२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाळील २८ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी 
समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर एकात्मिक कृषी 
विकासाच्या (PPP-IAD) प्रकल्पांतर्गत मे. प्रहार इंटरनॅशनल फूड्स प्रा.लि. अमरावती या संस्थेस “पुरवठा 
साखळीसह फळे आणि भाजीपाला ग्रेडींग, सॉर्टीग व असेप्टीक प्रक्रिया प्रकल्प” सन २०२०-२१ मध्ये 
राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाकरिता एकूण रूपये १०.५०४९ कोटी प्रकल्प किंमत मंजूर 
करण्यात आली आहे व त्याकरिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत रू. ३.२५ कोटी अर्थसहाय्य मंजूर 
करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. तद्‌नुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

१. सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर 
एकात्मिक कृषी विकासाच्या (PPP-IAD) प्रकल्पांतर्गत मे. प्रहार इंटरनॅशनल फूड्स प्रा.लि. अमरावती 
या संस्थेस “पुरवठा साखळीसह फळे आणि भाजीपाला ग्रेडींग, सॉर्टीग व असेप्टीक प्रक्रिया” या 
प्रकल्पाच्या उभारणी करिता रू. १०.५०४१ (रुपये दहा कोटी पन्नास लाख एकेचाळीस हजार फक्त) 
प्रकल्प किंमत मंजूर करण्यात येत असून त्याकरिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत रु. ३.२५ (रुपये 
तीन कोटी पंचवीस ळाख फक्त) एवढे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या विवरणानुसार रू. ३.२५ (रुपये तीन 
कोटी पंचवीस लाख फक्त) निधी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येईल. निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२०/प्र.क्र.१९६/९-ओ 


& : 


१०. 


११. 


वितरणाचे आदेशा स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. प्रकल्पांतर्गत उर्वरित रू. ७.२५४१ (रुपये सात कोटी 
पंचवीस लाख एकेचाळीस हजार फक्त) गुंतवणूक मे. प्रहार इंटरनॅशनल फूड्स प्रा.लि. संस्थेस स्वनिधी 
व बँक कर्जाद्वारे करावी लागेल. 
सदर प्रकल्प १ वर्ष कालावधीत राबवावयाचा असून वर्षनिहाय उपलब्ध करून द्यावयाच्या नियतवाटपात 
वाढ/घट करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
सदर रुपये 3.24 (रुपये तीन कोटी पंचवीस लाख फक्त) एवढे अर्थसहाय्य ७"6ता linked back ended 
असून ते प्रकल्पास अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या scheme for creation/expansion of food 
processing & preservation capacities या योजनेच्या मापदंडानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 
कक्षामार्फत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन दिले जाईल. 
मंजूर निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० % व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० % राहील. 
सदर प्रकल्प राज्यात महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांच्यामार्फत एकात्मिक 
फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात यावा. 
सदर प्रकल्पाच्या राज्य स्तरावरुन संनियंत्रणाची जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांची राहील. 
a. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर एकात्मिक कृषी विकासाच्या मंजूर प्रकल्पाचे 
राज्यस्तरावरुन संनियंत्रण करण्यात यावे. 
0. प्रकल्पाच्या प्रगतीचा वेळोवेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी आढावा घ्यावा. 
०. जिल्हा स्तरावरील जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी आणि प्रकल्पाशी संबंधित संस्थेचे प्रतिनिधी 
यामध्ये समन्वय ठेवावा व जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी प्रकल्पाचा लेखा-जोखा, अनुदान मागणी 
व प्रगती अहवाल सादर करावा. 
सन २०२०-२१ मध्ये सदर प्रकल्प परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केलेल्या अहवालानुसार राबविण्यात यावा. 
सदर प्रकल्पांतर्गत संबंधित संस्था आणि शासनाचा आर्थिक सहभाग याबाबतचा विस्तृत तपशील सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये दर्शविण्यात आलेला असून त्यानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात 
यावी. (परिशिष्ट-अ) 
सदर प्रकल्पाचा जिल्हानियोजन सविस्तर आराखडा परिशिष्ट-ब मध्ये सादर करण्यात आला आहे. 
त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. (परिशिष्ट-ब) 
सदर प्रकल्पाशी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा 
प्रकल्प समन्वय समिती स्थापन करावी. यामध्ये कृषी उपसंचालक किंवा उपविभागीय कृषी अधिकारी 
यांचा समावेश करण्यात यावा व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी संबंधित संस्थेच्या प्रतिनिधींशी 
आवश्यक तो समन्वय ठेवावा. 
या प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन द्यावयाचा निधी सन २०२०-२१ मध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीतून संस्थेच्या मागणीनुसार वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 
तसेच सदर निधी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांच्या मागदर्शक सुचनांनुसार उपयोगात आणावा. संबंधित 
संस्थेच्या संचालकाकडून निधीच्या खर्चाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे. 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फळोत्पादन आणि औषधी वनस्पती 
मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे सनियंत्रणाखाली करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२०/प्र.क्र.१९६/९-ओ 


१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र 
शासनाला तसेच राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. 

१३. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी अखर्चित 
राहणार नाही याची अंमलबजावणी यंत्रणांनी काळजी घ्यावी. 

१४. योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परिक्षण उपयोगिता प्रमाणपत्र व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कक्ष, कृषी व पदुम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यास वेळोवेळी सादर करावी. 

१५. सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अमंलबजावणी होईल याची दक्षता आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. या योजनेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम, विनियम, वित्तीय शासन निर्णय, 
अधिसूचना, आदेशा, केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेशा, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या 
मार्गदर्शक सूचना आणि भारताचे नियत्रंक व महालेखापरिक्षक यांचे या संदर्भातील निरिक्षण आणि 
खर्चात अनियमितता होणार नाही यांचे पालन होईल या अटीच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२०१२१११६३८०६१७०१ असा आहे. हा sear 

डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ashok Maroti ॥॥॥॥) 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
१ 


) मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

) मा.राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

) मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


सचिव, (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई -32 
आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
१०)सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
११) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 
१२) सहाय्यक संचालक (लेखा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 


SG ८-४ 


won 


93) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
१४ संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई (२ प्रती) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२०/प्र.क्र.१९६/९-ओ 


१५) सहसंचालक, ळेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -३२, 
१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१७)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१८)निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 


१९) SEMIN, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
२०)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
29) निवड नस्ती 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२०/प्र.क्र.१९६/९-ओ 


(शासन निर्णय क्रमांक : राकृवि-२०२०/प्र.क्र. १९६/९-अओ, दिनांक ११/१२/२०२० चे सहपत्र) 
परिशिष्ट-अ 
रा. कृ.वि.यो. (PPP-IAD) प्रकल्पांतर्गत पुरवठा साखळीसह फळे व भाजीपाला ग्रेडींग, Bich व असेप्टीक 


प्रक्रिया प्रकल्प (मे. प्रहार इंटरनॅशनल फूड्स प्रा.लि. अमरावती) नियोजन अहवाल 


(रक्‍्कमरु.लाख) 
अ.क्र. बाब प्रकल्प प्रकल्प किंमतीतील वाटा 
किंमत राकृविया । मे. प्रहार इंटरनेशनल 
अर्थसहाय्य फूड्स प्रा. लि. 
1 Site Development & 50.00 Lae] Rote) 50.00 
Internal Roads 
2 Building & Civil Structure 334.68 Le || 00 334.68 
3 Plant & Machinery 637.69 324.00 312.69 
4 Other Assets 19.84 | 000 | 00 19.84 
5 Preliminary & Pre-operative 3.00 kaa 00 3.00 
expanses 
शिडी Provision for Contingencies 5.20 | ee | 00 5.20 
Total 1050.41 325.00 725.41 
परिशिष्ट-ब 
जिल्हानिहाय नियोजन 
(रक्‍कम रु. लाख) 
अ.क्र. । जिल्हा बाब एकूण रक्‍कम भागीदारी संस्थांचा हिस्सा 
राकृवियो मे. प्रहार 
इंटरनॅशनल 
फूड्स प्रा. लि. 
al Site Development & Internal ५०.०० [| ere) ५०.०० 
Roads 
२ Building & Civil Structure ३२३४.६८ 10.00 | .00 २३२४.६८ 
3 Plant & Machinery ६३७.६९ ३२५.०० २३१२.६९ 
अमरावती 
8 Other Assets १९.८४ | ळत... | .00 १९.८४ 
षु Preliminary & Pre-operative 3.00 | .0O 3.00 
expanses 
& Provision for Contingencies ५.२० | 0,00 .00 ५.२० 
एकूण १०५०.४१ ३२५.०० ७२५.४१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


